प्राध्यापक (कामगार अर्थशास्त्र), ना. मे. लोखंडे 
महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, Fag, गट-अ या 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः - एमएलआय -०२२३/ प्र.क्र.३७/ कामगार -६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम काम मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - २० नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा - १) संचालक, ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.- मश्रविसं/ २००, दिनांक १५/२/२०२३. 
२) सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे गोपनीय पत्र क्र. - ईएसबी ११२३/ प्र.क्र.४५/ १३, 
दिनांक 94/§/2023. 


शासन निर्णय:- 

ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्राध्यापक (कामगार 
अर्थशास्त्र, गट -अ या संवर्गातील रिक्‍त पद आस्थापना मंडळामार्फत तात्पुरत्या पदोन्नतीने भरण्याबाबत 
आस्थापना मंडळाकडून क्र.२ येथील गोपनीय पत्रान्वये शिफारस प्राप्त झाली आहे. त्यास अनुसरुन 
खालील तक्त्यातील उपसंचालक, प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर (सध्या ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र 
श्रम विज्ञान संस्था, नागपूर) यांना प्राध्यापक (कामगार अर्थशास्त्र, ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान 
संस्था, मुंबई, गट -अ (वेतनश्रेणी रुपये १,४४,२००-२,१८,२००/-) या एकाकी पदावर तात्पुरती पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 


अ. | उमेदवाराचे नाव / प्रवर्ग/ | ज्या पदावर कार्यरत आहेत त्या | पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 
क्र. | ज्येष्ठता क्रमांक पदाचे पदनाम व ठिकाण 
i डॉ. पांडुरंग महादेव कडुकर | उपसंचालक, प्रादेशिक कामगार | प्राध्यापक (कामगार 
(खुला), जे.क्र.१ संस्था, नागपूर (सध्या ना. मे. | अर्थशास्त्री, गट -अ, ना. मे. 
लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान | लोखंडे महाराष्ट्र श्रम 
संस्था, नागपूर) विज्ञान संस्था, मुंबई, 
२ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक ७/५/२०२१ नुसार मा. उच्च न्यायालय 


मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. २७९७/२०१५ या प्रकरणी दिनांक ०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये 
पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. उच्च न्यायालयाच्या या 
निर्णयास अद्याप स्थगिती दिलेली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५/५/२००४ 
च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेने भरण्यात यावीत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांस अनुसरुन तसेच 
मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/ २०१७ मधील निर्णयास अधीन राहून 
सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. रिट पिटीशन स्टँप नं. १०८७६/२०२१ व 
Re पिटीडान स्टँप नं. १०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २५/५/२०२१ रोजी 
दिलेल्या निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. सदर 
पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेनंतर नियमित करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय -0223/ प्र.क्र.३७/ कामगार -६ 


३ प्राध्यापक (कामगार अर्थशास्त्र) हे एकच पद मुंबई येथील संस्थेत असल्याने डॉ. कडुकर 
यांना ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई येथे नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. तसेच डॉ. कडुकर 
यांनी पुढील आदेशापर्यंत उपसंचालक, ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, नागपूर या पदाचा 
कार्यभार सांभाळावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३११२०१३१०२९१९१० असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


WA Pp N | L Digitally signed by SWAPNIL YASHWANTRAO KAPADNIS 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 

ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 

2.5.4.20=33895 1 8a88af500ef1 7fd52858804c56d5b0db93ce68c96 
YAS H WA N T RAO 387648496 14f0c8b3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=824DB7B32ED 1 3AAC7B6F1F11E717770B52D6784F 

2BC41DDFOE4E9729CDB96F88, cn=SWAPNIL YASHWANTRAO 
KAPADNIS == 

Date: 2023.11.20 13:13:10 +05'30' 

(wafers कापडणीस) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति - 
१. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
४. संचालक, ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, परेल, मुंबई - Yoo ०१२. 
५. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १ व २, मुंबई, नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
९. डॉ. पां. म.कडुकर, उप संचालक, ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, परेल, मुंबई - १२. 
१०. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्या.१३, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


